गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथे 
नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर पदे 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.६१३/१६/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख:- १९ सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा :- 
१. शासन अधिसूचना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२००९/(३२६/०९)/विशि-१, 
दि.०७ ऑक्टोबर, २००९. 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.जीयुजी-२०१०/(६२२/१०)/विशि-१, 
दि.१० डिसेंबर, २०१०. 
३. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१०/(४२५/१०)/विशि-१, 
दि.०५ मार्च, २०११. 
४. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१२/(२८९/१२)/विशि-१, 
दि.११ नोव्हेंबर, २०१४. 
५. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/१८/विशि-१, 
दि.०८ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठाने विभाजन होऊन गडचिरोली व 
चंद्रपूर जिल्हयाकरिता, महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक २००७/(३२२/०७)विशि-४, महाराष्ट्र अधिनियम 
१९९४ (१९९४ चा महा.३५) च्या कलम ३ च्या पोटकलम (२) अन्वये, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११ द्वारे 
गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना झालेली आहे. विद्यापीठ स्थापनेवेळी विद्यापीठात इंग्रजी,गणित, वाणिज्य, 
इतिहास व समाजशास्त्र असे एकूण पाच शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू करून त्यासाठी आवश्‍यक असलेली 
शिक्षकीय पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. 

गोंडवाना विद्यापीठ हे नवनिर्मीत विद्यापीठ असल्यामुळे विद्यापीठ परिसरात रोजगार निर्माण 
करणारे तसेच महत्वाचे व आव्यक मुलभूत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विद्यापीठ परिसरात असणे हे या भागाची 
अत्यंत निकड असल्यामुळे विद्यापीठामध्ये नवीन सात रोजगाराभिमुख शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली शिक्षक व शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या 
मान्यतेने उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आला. 
उच्च स्तरीय सचिव समितीने सदर बैठकीमध्ये गोंडवाना विद्यापीठामध्ये सात नवीन शौक्षणिक अभ्यासक्रम 
सुरू करण्यासाठी ४९ शिक्षकीय व २८ शिक्षकेतर अशी एकूण ७७ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली. उच्च 
स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार गोंडवाना विद्यापीठात नवीन सात शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.६१३/१६/विशि-१ 


करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली शिक्षक व शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन 
निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

उच्च स्तरीय सचिव समितीने दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार शासन या 
शासन निर्णयान्वये गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली या विद्यापीठामध्ये खाली नमूद केलेले नवीन शैक्षणिक 
अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली शिक्षक व शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्यास मान्यता देत 
आहे. 


अ) शिक्षकीय पदे. 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
१. एम.एस्सी. संगणकशास्त्र 
1 ae सहायक प्राध्यापक ५७,७००-१, ८२,४०० ४ 
२.एम.एस्सी. भौतिकशास्त्र 
fe — सहायक प्राध्यापक ५७,७००-१, ८२,४०० ४ 
३. एम. एस्सी. रसायन शास्त्र 
शिळे कळा सहायक प्राध्यापक ५७,७००-१,८२,४०० ४ 
४.एम.ए. अप्लाईड अर्थशास्त्र 
ae | सहायक प्राध्यापक ५७,७००-१,८२,४०० ४ 
५. एम.ए. मराठी 
2 ळू. :] सहायक प्राध्यापक ५७,७००-१,८२,४०० ४ 
६. एम.बी.ए. 
a ie सहायक प्राध्यापक ५७,७००-१, ८२,४०० ४ 
७. एम.ए. मास HRP ha 
Le ae सहायक प्राध्यापक ५७,७००-१, ८२,४०० ४ 
एकूण २८ 
ब) शिक्षकेतर पदे. 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेड वेतन पदसंख्या 
Se तांत्रिक अधिकारी ९३००-३४८०० ५४०० ae) 
2 सहाय्यक तांत्रिक अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० a 
3 संगणक निरिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० a ह --!| 
४ तांत्रिक सहायक ५२००-२०२०० २८०० ४ 
षु प्रयोगशाळा सहाय्यक ५२००-२०२०० २००० ३ 
& निम्नश्रेणी लिपिक ५२००-२०२०० १९०० ८ 
७ प्रयोगशाळा परिचर ५२००-२०२०० १९०० | ao 
एकूण २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.६१३/१६/विशि-१ 


२. उपरोक्त नमूद २८ शिक्षकीय पदांसाठी येणाऱ्या सुमारे रू.२,५०,२९,९८४/- (अक्षरी रूपये दोन 
कोटी पन्नास लक्ष एकोणतीस हजार Amal चौऱ्याऐंशी तसेच २८ शिक्षकेतर पदांसाठी येणाऱ्या सुमारे 
रू.८८,०२,७५६ (अक्षरी रूपये अठठ्याऐंशी लक्ष दोन हजार सातऱी छप्पन) एवढ्या वार्षिक आवर्ती खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. डब्ल्यू-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण १०२- विद्यापीठांना सहाय्य 
(००) (०१) सर्वसाधारण शिक्षणासाठी विद्यापीठांना अनुदाने ३६ सहा. अनुदाने (वेतन) २२००२ ०६८३ या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. उक्त नमूद पदांच्या वेतनासाठी होणाऱ्या खर्चासाठी रक्‍कम विहित 
कार्यपध्दतीने अर्थसंकल्पित करून घेऊन खर्च करण्यात यावी. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६३/आपुक, दि.१६.०९.२०१९ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने व मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा) (साप्रवि) व सचिव (व्यय) (वित्त) यांच्या उपसमितीने 
दि.२१.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत तसेच उच्च स्तरीय सचिव समितीने दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या बैठकीत 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. उच्च स्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिलेल्या एकूण ७७ शिक्षकीय व शिक्षकेतर पदांपैकी 
प्राध्यापक-७ पदे व सहयोगी प्राध्यापक-१४ पदे अश्या एकूण २१ पदांची वेतनश्रेणी (सहाव्या वेतन 
आयोगानुसार H.0g00 ग्रेड वेतनपेक्षा) अधिक असल्याने सदरहू पदे निर्माण करण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या 
मान्यतेने स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 
६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०९१९१९०४२९९४०८ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vijay Eknath Sable 


अवर सचिव, AERTS शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. कुलगुरू, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर-२, महाराष्ट्र, 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) नागपूर-२, महाराष्ट्र, 
६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
७. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर 
८. कुलसचिव, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली, 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, 
१०.मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
११.मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.निवड नस्ती (विशि-१). 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


